महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजने 
अंतर्गत वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांच्या शहोताच्या बांधावर व 
शेतक-यांच्या शोत जमिनीवर वृक्ष लागवड 
कार्यक्रमांतर्गत तांत्रिक मान्यता व प्रश्ञासकीय 
मान्यतेचे अधिकार निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो) 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.६१/मग्रारो-१ 
नवीन प्रशासन भवन, १६ वा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १० नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा:- 


. शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो २०११/ प्र.क्र. १२०/रोहयो १० अ, दि. १४ मार्च, २०१२ 
. शासन निर्णय क्रमांक AAR २०१२/ प्र.क्र. ५७/रोहयो १० अ, दि. २० एप्रिल, २०१२ 
. शासन निर्णय क्रमांक ARI २०१६ / प्र.क्र. ६१/मग्रारो- १, दि. १२ एप्रिल, २०१८ 

४. शासन परिपत्रक क्रमांक : मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.२१/मग्रारो-१, दि.३० सप्टेंबर, २०२० 
प्रस्तावना:- 


Av AD  -0 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या 
शोतांच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या शहोतजमीनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत 
वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने दिनांक १२ एप्रिळ, २०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये सविस्तर सूचना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. उपरोक्त संदर्भीय क्र. (३) शासन 
परिपत्रक दि.३०/९/२०२० अन्वये शासन निर्णय दि.१२ एप्रिल, २०१८ मधील मुद्दा h.9.0 मधील वन 
विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेच्या अधिका-यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी व प्रशासकीय 
मान्यता संबंधित अधिका-यांनी द्यावी, ही अट रद्द करुन सदर कामे ग्रामपंचायतीकडून करुन 
घेण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपंचायती मार्फत वृक्ष 
ळागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत पंचायत समितीमधीळ कृषी अधिकाऱ्याने तांत्रिक मान्यता द्यावी 
तसेच प्रशासकीय मान्यता गटविकास अधिकाऱ्याने द्यावी, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. 
२. वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या शेताच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या होत जमिनीवर मोठ्या 
प्रमाणात वृक्ष लावगड करावयाचा शासनाचा मानस असल्यामुळे दि.१२ एप्रिळ, २०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णयामधील मुद्दा क्र.१.७ रद्द न करता शासन परिपत्रक दि.३०/९/२०२० मध्ये खाळील 
प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मग्नारो-२०१६/प्र.क्र.६१/मग्रारो-१ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.२ खालीलप्रमाणे वाचावा. 

“शासन निर्णय दि.१२ एप्रिल, २०१८ मधील मुद्दा क्र.१.७ पुढीलप्रमाणे असेल:- शासन 
निर्णय दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१६ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार वन 
विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी व प्रशासकीय 
मान्यता संबंधित अधिकाऱ्यांनी द्यावी. तालुकानिहाय कामांच्या यादीस जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समितीची मंजूरी घ्यावी व नंतरच प्रशासकीय मंजूरी देण्याची दक्षता घ्यावी. 
विभागीय वन अधिकारी यांनी सदरचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करावा. तसेच सदर 
कामे ग्रामपंचायतीकडून करुन घेण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत 
ग्रामपंचायती मार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत पंचायत समितीमधील संबंधित 
विभागाच्या सक्षम wera तांत्रिक मान्यता द्यावी तसेच प्रशासकीय मान्यता गटविकास 
अधिकाऱ्याने द्यावी. ग्रामपंचायतीमार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम करताना इतर अटी व शर्ती शासन 
निर्णय दि.२० एप्रिल, २०१२ प्रमाणे असतील.” 


२. शासन निर्णय दि.१२ एप्रिल, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार सामाजिक वनीकरण 


विभाग कार्यान्वयीन यंत्रणा तर शासन निर्णय दि.२० एप्रिळ, २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार 


ग्रामपंचायत कार्यान्वयीन यंत्रणा आहे. अत: या दोन्ही यंत्रणा या कामासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा 


आहेत. ही बाब सर्वाच्या लक्षात आणून देण्यात येत आहे. 


३. सदर हासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१११०१६५४०२३६१६ असा 


आहे. हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NAND KUMAR - 


(नंदकुमार) 
प्रधान सचिव (रो.ह.यो.) 


si by NAND KUMAR 
harashtra, 


2. e6c1 1e439cad32d7f5cff487862cc567 
e NTRALAYA,MUMBAI, 

s b57095c152dc6cfb37c2bb83da197788645d 
di ॥ OF MAHARASHTRA, cn=NAND KUMAR 

Di 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मग्नारो-२०१६/प्र.क्र.६१/मग्रारो-१ 


. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद 

३. सचिव (रोहयो) यांचे स्विय सहायक 

४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

५. संचालक, फलोत्पादन, पुणे, 

६. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 

७. सर्व जिल्हाधिकारी, 

८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 

१०.संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
११.सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१२.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१३.महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर, 
१४.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २,मुंबई / नागपूर, 
१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१६.सर्व उपसचिव/अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (रोहयो) 
१७.निवडनस्ती मग्रारो-१, 


A) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


